राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील 
कार्यालयीन व इतर खर्च भागविण्यासाठी ०६, ११, 
१३, १४ व २८ या उद्िष्टाखाली अर्थसंकल्पीत 
केलेल्या तरतुदीपैकी अनुज्ञेय रक्‍कम वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत 

राज्य FEA (General) लेखाशीर्ष २२०२ आय ६१२ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : निधिवि-२०२१/प्र.क्र.३२ (भाग-२) /प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० डिसेंबर, २०२१ 


वाचाः-१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.१४.१०.२०२१ 


२) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. राशौसंप्रपम सेवापूर्व शिक्षण-३/ 


GH BH २२०२॥६१२/तरतूद वितरण/२०२१-२२/३५०१, दि.२१.१०.२०२१ 


प्रस्तावनाः- 


समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) ही योजना केंद्र पुरस्कृत योजना 


असून या योजनेसाठी केंद्र शासन ६०% व राज्य शासन ४०% निधी उपलब्ध करून देते. यामधून राज्यातील 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील कार्यालयीन व इतर खर्च अदा करण्यात येतो. कोव्हीड १९ या महामारीची 
अवघड परिस्थिती लक्षात घेता कार्यालयीन खर्चाची देयके अदा करणे फार गरजेचे असल्याने राज्य हिस्सा 
(General) ळेखाशीर्ष 2202 आय ६१२ अंतर्गत of, ११, १३, १४ व २८ या उद्दिष्टाखाली अनुज्ञेय निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णयः- 


राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील कार्यालयीन व इतर खर्च भागविण्यासाठी ०६, ११, 93, 


१४ व २८ या उद्दिष्टाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीपैकी रु. ९३,१७,५००/-(रुपये त्र्याण्णव लाख सतरा 
हजार पाचशे फक्त) इतकी तरतुद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम खाली नमूद 
केलेल्या लेखाशीर्षातंर्गत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून वितरीत करण्यात येत आहे. 


(General Head) सर्वसाधारण लेखाशीर्ष 


अ.क्र उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय तरतूद उर्वरित उद्दिष्टनिहाय वितरीत 
करावयाची तरतूद 
१ | ०६ दूरध्वनी वीज व पाणी १६५० ८२५.० 
२ | ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च ३८१३ १९०६.५ 
३ | १३कार्यालयीन खर्च ४२३७ २११८.५ 
४ | १४ इमारत भाडेपट्टी वकर १९३२ ९६६.० 
५ | २८ व्यावसायिक व विशेष सेवांकरितां ७००३ ३५०१.५ 
प्रदाने 
एकूण १८६३५ ९३१७.५ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२१/प्र.क्र.३२ (भाग-२) /प्रशिक्षण 


२. उपरोक्त खर्च मागणी क्र. ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण १०६, शिक्षक आणि इतर सेवा , (००) (००) 
(०१) समग्र शिक्षा अभियान (2202 | ६१२) सर्वसाधारण, (राज्य हिस्सा Yo टक्के) या लेखाशीर्षाखालील मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

३. उपरोक्त उद्दिष्टाखालील तरतुद, नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त, शिक्षण यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात 
येत आहे. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ६ एप्रिल,२०२१, दिनांक २४ जून,२०२१ व दिनांक १४ ऑक्टोबर, 
२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


४.  खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात सदर 
वितरीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर खर्चाचा अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र इत्यादींची 
माहिती प्रत्येक महिन्याच्या qo तारखेपर्यंत राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा व शाळेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागास आयुक्त, शिक्षण व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, यानी पाठवावी. 
सदर खर्च समग्र शिक्षा अभियान कार्यालयाच्या लेख्यांमध्ये प्रतिबिंबित होणे आवश्‍यक असल्याने या 
लेखाशीर्षाखाळील जमा व खर्च याची माहिती समग्र शिक्षा अभियान कार्यालयाने Public Finance 
Management System (PFMS ) या प्रणालीवर नोंदवावी. 


प्‌. सदर an निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०५०/२०२१/व्यय-५ दि.२४/११/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१०१५०८०००७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAJENDRA 


SHANKARRAO PAWA वणी 
(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा 


— 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

८. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नीरोड, मुंबई 

९. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१२. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


ani | —4 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२१/प्र.क्र.३२ (भाग-२) /प्रशिक्षण 


१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१५. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१९. अर्थसंकल्प कार्यासन, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी मंजूर रक्‍कम 
बी.डी.एस.प्रणाळीवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

२०. निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


